महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


शासन आदेश क्रमांक: टिएफएस-२०१८/(१४३/२०१८)/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- 39 मे, २०१८. 


-: आदेशा :- 


बदली अधिनियम, २००५ मधील नियम क्रमांक ३ (१) मधील तरतूदींचे पालन करुन खाली नमूद 


केलेल्या उपअभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार / प्रशासकीय कारणास्तव 
उपअभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली खालीप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्या कार्यरत कार्यकारी बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेले 
क्र संचालक / मुख्य अभियंता मंडळ / विभाग / उपविभाग 
कार्यालय / उपविभागाचे नांव 
शि २ ३ a See 
| श्रीमती स्वप्नाली । मुख्य अभियंता (स्थापत्य) मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्युत व 
प्रविण काकडे जलविद्युत व गुण नियंत्रण, पुणे | गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत जलविद्युत 
अंतर्गत कोयना संकल्पचित्र स्थापत्य सर्वेक्षण उपविभाग क्र. ६, पुणे. 
विभाग क्र.३, पुणे. (श्री. नगरकर यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) (प्रशासकीय) 
Q श्री. पांडुरंग शिवाजी | मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, | मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
अंबिपूरे लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद  । पुणे अंतर्गत जनाई शिरसाई उपसा 
अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग सिंचन योजना उपविभाग क्र. ३, पाटस. 
क वादोणा (Rad पदी) (विनंतीनुसार) 
३ श्री. सचिन मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत | मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नारायणराव नाईक प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे पुणे अंतर्गत ताकारी उपसा सिंचन 
व्यवस्थापन उपविभाग क्र.३, तासगांव, 
जिल्हा सांगली. 
(रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
४ | att. महेश मुख्य अभियंता, जलसंपदा मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
विलासराव चव्हाण | विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई पुणे अंतर्गत वारणा प्रकल्प, उपविभाग 


अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग, लांजा. 


क्र.३, वारणावती, ता. शिराळा, जिल्हा 
सांगली. (श्री. देवाप्पा शिंदे यांच्या 
पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
(विनंतीनुसार) 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस-२०१८/(१४३/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


५ । श्रीमती पुनम राजेश | मुख्य अभियंता (स्थापत्य), मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, 
माने जलविद्युत प्रकल्प व नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान प्रकल्प 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण | उपविभाग, कोल्हापूर (श्रीमती स्मिता माने 
नियंत्रण उपविभाग, कोल्हापूर | यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
(विनंतीनुसार) 
६ श्री. सुहास जगन्नाथ । मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, । मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
वायचळ जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत पुणे अंतर्गत दुधगंगा डावा कालवा 
तिलारी कालवा उप विभाग क्र.३ | उपविभाग क्र.४ कुर, जिल्हा कोल्हापूर 
1 आळी (श्री. हराळे यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्त 
होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 

७ | श्री. विठ्ठल गंगाधर | अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, 

कुलकर्णी सहसंचालक, महाराष्ट्र पुणे अंतर्गत दुधगंगा कालवे विभाग क्रं.१, 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, | कील्हापूर (श्री. चौगुले यांच्या 
= सेवानिवृत्तीने Rea होणाऱ्या पदी) 
(विनंतीनुसार) 

८ | श्रीमती. त्रव्तुजा मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
सतिठा जाधव जलविद्युत प्रकल्प व पुणे अंतर्गत पाटण सिंचन उपविभाग 
(क्रतुजा गौरव गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण | 4 करवडी, जिल्हा सातारा 
a नियंत्रण उपविभाग क्र.१,सातारा (रिक्त पदी) (विनंतीनुसार) 

जि.सातारा 

९ श्री. नंदकिशोर मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा | मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 

ज्ञानदेवराव रणवरे | विभाग, पुणे अंतर्गत कार्यकारी । प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण 
अभियंता, प्रशासन नियंत्रण उपविभाग क्र.१, करवडी, जि. 
संगणीकीकरण विभाग, पुणे जि.सातारा (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

7 o श्री. जयेश मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे । मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
नारायणजी भाटे विकास महामंडळ, जळगांव प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण 

अंतर्गत लघु पाटबंधारे बांधकांम । नियंत्रण विभाग, धुळे 
उपविभाग, धुळे (Rad पदी) (विनंतीनुसार) 

| १ | श्री. भगवान अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, | मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिचन, 
शिवाजीराव चिलवंत | औरंगाबाद. औरंगाबाद (श्रीमती रजवी यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 

१२ | श्रीमती शबाना मुख्य लेखा परिक्षक, जल व अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, 
मजहर रजवी सिंचन, औरंगाबाद औरंगाबाद. (श्री. चिलवंत यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (प्रशासकीय) 

१३ | श्री. दिपक दत्तात्रय | मुख्य अभियंता (स्थापत्य) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 


परळे 


जलविद्युत व गुण नियंत्रण, पुणे 
अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग 
मसूर (उंब्रज), जि.सातारा 


पुणे अंतर्गत वारणा डावा तीर कालवा 
उपविभाग क्रं.४, शिराळा (श्री.किनळेकर 
यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
(विनंतीनुसार) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस-२०१८/(१४३/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


१४ | att. शांकर सिद्रामप्पा | मुख्य अभियंता (स्थापत्य) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
कवठाळे जलविद्युत व गुण नियंत्रण, पुणे | औरंगाबाद अंतर्गत उप विभागीय 
अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग, अभियंता पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ 
4 ORR लातूर (जून २०१८ अखेर रिक्त होणाऱ्या 
पदी) (विनंतीनुसार) 
१५ श्री. विश्वास रमेश | मुख्य अभियंता, जलसंपदा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
दराडे. विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, । महाराष्ट्र प्रदेश, अंतर्गत मुळा कालवा 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे बांधकाम सर्वेक्षण उपविभाग, पांडाणे, ता - दिंडोरी, 
उपविभाग (घोटी), नाशिक जिल्हा नाशिक (श्री. मानकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
(प्रशासकीय) 
१६ | श्री. दिनेश मुख्य अभियंता, जलसंपदा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
गोविंदराव मानकर विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत ल्धु 
अंतर्गत मुळा कालवा सर्वेक्षण पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग (घोटी), 
उपविभाग, पांडाणे, ता. दिंडोरी, ne 
(श्री. दराडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जिल्हा नाशिक पदी) (प्रशासकीय) 
१७ | श्री. सचिन रावसाहेब | मुख्य अभियंता, जलसंपदा मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पवार विभाग, पुणे अंतर्गत यवत पुणे अंतर्गत कुकडी डावा कालवा उप 
पाटबंधारे उपविभाग, दोंड विभाग क्र.२२, कुळधरण , ता. करमाळा, 
जि. सोलापूर (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
१८ | श्री. अशोक भागवत | अधीक्षक अभियंता व संचालक, | खडकवासला कालवा उपविभाग क्र. २, 
लाटे पाटबंधारे संशोधन व विकास पुणे 
सचालनालय, पुणे अंतर्गत (श्री. मुत्तेपवार यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
पाटबंधारे संशोधन उपविभाग, होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 
खेड, रत्नागिरी 
१९ | श्री. यशवंत ज्ञानदेव | मुख्य अभियंता, नियोजन व मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
तांबे जलविज्ञान, नाशिक अंतर्गत पुणे अंतर्गत उजनी कालवा विभाग क्र.८, 
जलविज्ञान प्रकल्प उप सोलापूर (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
विभाग,सोलापूर. 


२. वरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार असल्यामुळे त्यांना बदलीबाबतचे फायदे 
अनुज्ञेय नाहीत. 


३. संबंधित महासंचालक / कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते कि, सदर 
अधिकाऱ्यांच्या सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश संबंधितांना तात्काळ प्रसृत करावेत. तसेच सदर 
अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता त्वरित कार्यमुक्त करावे. वर नमूद केलेल्या 
उपअभियंत्यांच्या बदली दर्शविलेल्या पदावर यापुर्वी कोणी उपअभियंता कार्यरत असल्यास अज्ञा पदी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस-२०१८/(१४३/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


बदली केलेल्या उप अभियंता यांची पदस्थापना करु नये व त्यांचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास 
मान्यतेसाठी नव्याने सादर करावा. 


४. बदली झालेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
तात्काळ नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 


५. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये, म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


६. या आदेशाद्वारे ददली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन घेतांना, संबंधित प्रशासकीय 
अधिकारी / कार्यकारी अभियंता यांनी तत्पूर्वी ते रजेवर होते किंवा कसे याची खातरजमा करावीव ते 
रजेवर असल्याचे आढळल्यास त्यांना हजर करुन घेण्यापुर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ४० नुसार कार्यवाही करावी व अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३११८१०४२९१२७ असा आहे. हा TSA 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


तसेच हे seat महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd -maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन हया आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने » 
Vinayak 
Vishwanath 
Lawate 


(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


Ee) 


प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 


AN AD 


Cc 
ae 


£58) oC 
werwoverevwve Se DS Da 


S 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस-२०१८/(१४३/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


८) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

९) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद 

१०) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 

मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदे, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद. 

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास सचालनालय, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

आ।(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


ae) 
Ee) 


७20 Tre He Ni 0 जक ली Sa eS SSS lL elle Cae 


१२ 
१३ 
१४ 
94 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


